सार्वत्रिक बदल्या सन २०१८ :- 
अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (गट-अ). 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक:- इएसटी-१२१८/ प्र.क्र.१०१/ राउशु-१, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-३१ मे, २०१८. 
शासन आदेश- 


अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (गट-अ) या संवर्गातील खालील स्तंभ (२) मधील नमूद अधिकारी 
नियत बदलीस पात्र असल्यामुळे महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 
कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधीळ तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांच्या पूर्व मान्यतेने त्यांच्या बदल्या करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना खालील स्तंभ (४) 
मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पद समितीची Brera 


णं श्री. अ. बा. | अधीक्षक, weal, मुंबई | अधीक्षक, राउशु, उस्मानाबाद 
चासकर शहर 


Q श्री. नितीन घुले । अधीक्षक, weal, नंदुरबार | अधीक्षक, राउझु, ठाणे 


३ | a. बी.एच.तडवी | अधीक्षक, राउझु, | अधीक्षक, राउशु, पुणे 
गडचिरोली 


२. हे आदेठा तात्काळ अंमलात येतील. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी बदली नंतरच्या पदस्थापनेचा 
कार्यभार तात्काळ स्वीकारावा. बदली आदेशाची अंमळबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरिता 
आयुक्त, राउझु यांनी खालील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे 


अ) बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त 
करावे. बदली झालेले अधिकारी त्यांच्या सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त होऊन रूजू होण्यासाठी 
आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रूजू करून घ्यावे. सदर अधिकाऱ्याला रूजू करून न घेतल्यामुळे काम न 
देता सक्तीचा प्रतिक्षाकाळ ठरवून वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधीत अधिकाऱ्यांना 
जबाबदार धरण्यात येईल. 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१२१८/ प्र.क्र.१०१/ राउशु-१ 


ब) संबंधित अधिकाऱ्यांना नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त 
केळे आणि ते नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास त्वरीत 
कळवावे. 


३. बदलीच्या आदेशात बदल करून घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे 
दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम 
२३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे ती गैरवर्तणूक समजून संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक 
कारवाई करण्यात येईल. 


8. सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५३११८२३१८५३२९ असा आहे. हा शासन आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Shivaji Baburao Chavan 
|: c=IN, iment Of Maharashtra, ou=Home 


. oe DN: " 
Shivaji Baburao sess reo 
431 95f145aaf4d73, 
Chavan cs 


bSccfce8750c2a4b31ad76a42c0094dcb 
Babi Chi 


(शिवाजी बा. चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 


३) सर्व विभागीय उपायुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क (मार्फत आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र 


राज्य, मुंबई.) 
४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
५) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 


६) सर्व संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (मार्फत आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, 


मुंबई.) 
७) संबंधित अधिकारी (मार्फत आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.) 
८) कार्यासन अधिकारी, राउशु-२ व राउशु-३, गृह विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
९) निवडनस्ती (राउझु-१). 


General transfer Superintended of Excise. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


